“संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, 
गट-अ” या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: ससेनि-२०२३/प्र.क्र.(१०६/२३)/तांशि-१, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०२३. 


संदर्भ: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक : एचटीआर०९२३/प्र.क्र.9७२/२०२३/ 
अठ्ठावीस, दिनांक १८ जुले, २०२३ 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भीय पत्रान्वये “संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, गट-अ (जाहिरात क्र. 
०२७/२०२३)” या पदाकरिता पात्र उमेदवाराची शिफारस केली आहे. त्यानुसार खालील स्तंभ-२ 
मधील उमेदवारांची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ-<६ मधील पदावर, ते ज्या दिनांकापासून 
त्यांच्या पदाचा पदभार स्वीकृत करतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे- 


अ oe उमेदवाराचा | नियुक्‍ती | गुणवत्ता दर्यात 
मळ उमेदवाराचे नाव ; पदस्थापनेचा तप्ील 
न मूळ प्रवर्ग प्रवर्ग | क्रमांक 
ay 2 ३ | ४ | ५ द 
च संचालक, तंत्र शिक्षण, 
डॉ .विनोद महादेवराव ae व्यय त त दाताला 
* eases अराखीव । अराखीव | तंत्र शिक्षण ; 
मोहितकर महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. उपरोक्त उमेदवाराची “संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, गट-अ” या पदावरील नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे- 


१) सदर पदाची वेतनश्रेणी रु. 5-२९: रू. १३११००-२१६६०० अशी राहील. 


2) सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍्त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, 
घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


३ उपरोक्त उमेदवारास प्रथम वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण 
झाल्यानंतर देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर अनुज्ञेय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-२०२३/प्र.क्र.(१०६/२३)/तांशि-१ 


१०) 


११) 


उपरोक्त उमेदवाराचे परिवीक्षाधीन कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, 
असमाधानकारक अथवा अपेक्षित दर्जाची न आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल अथवा सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र 
ठरतील. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, 
दिनांक ०७.०८.२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता, संगणक हाताळणी 
/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्यक अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. 
उपरोक्त उमेदवाराने शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण- 
२०००/प्र.क्र.६१/ २००१ /३९, दिनांक १९.०३.२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र 
नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दिले नाही, तर उक्त 
कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त 
करण्यात येईल. 


उपरोक्त उमेदवाराने हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केळी नसेल 
किंवा त्यास सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी 
असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास 
त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमानुसार रोखून ठेवण्यात येईल. 


उपरोक्त उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील 
तरतुदींनुसार निश्चित करण्यात येईल. 


उपरोक्‍त उमेदवाराने सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. सदर विहीत मुदतीत जर त्यांनी 
नियुक्‍ती स्वीकारली नाही अथवा प्रस्तुत नियुक्तीच्या संदर्भात त्यांनी वरील मुदतीत 
काहीही कळविले नाही तर, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या नियुक्तीचे सदर 
आदेश रद्द करण्यात येतील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ११(१) 
अन्वये उपरोक्‍त उमेदवाराने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याची सेवा पूर्ण 
होण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. चारित्र्य-२०१७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६- 
अ, दिनांक २८.०८.२०१७ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करुन उमेदवाराचा चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणीचा अहवाल प्राप्त करण्यात 
येईल. उमेदवाराने सादर केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास 
सदरचे तात्पुरते yas रद्द्षादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी 
कारवाई करण्यात येईल तसेच शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात 
येईल. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दिनांक 
१८.०८.२००९ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी शासन सेवेत 
निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच किंवा 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-२०२३/प्र.क्र.(१०६/२३)/तांशि-१ 


४. 


१२) 


१३) 


१४) 


अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दिनांक 
०१.११.२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दिनांक १ 
नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल 
तर, अशा प्रकरणी arma परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अंनियो- 
१००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२.०१.२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधीत शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन), नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू 
ठरतील. अन्यथा, ser शासकीय कर्मचाऱ्यास नवीन परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 


उपरोक्त उमेदवाराचे सेवानिवृत्तीचे वय शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार राहील. 


उपरोक्त उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता 
देण्यात येणार नाही. 


उपरोक्‍त उमेदवारास शासकीय सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यास 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- 
१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील तरतुदीनुसार 
शासनास किमान एक महिन्याची पूर्वसूचना देणे अथवा एक महिन्याचे वेतन देणे 
आवश्यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७३११८५३२४२२०८ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH JAGDERAO TIDKE 

SATII S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=abbed596652773468508d937a99472988ebd 

JAG D F RAO da28db8c543b79abe527c99646f6, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BEDB6CD 1 6BD8FBD810E0A53F2B92CE 


7FD9AB37DD50427E28109CBB133F9887D3, 
cn=SATISH JAGDERAO TIDKE 
Date: 2023.07.31 18:55:04 +05'30' 


(सतीश तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


डॉ. विनोद महादेवराव मोहितकर, डी - ६, आर.एच २, सेक्टर नं ६ वाशी, नवी मुंबई, 
जिल्हा - ठाणे. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-२०२३/प्र.क्र.(१०६/२३)/तांशि-१ 


mM 
~n 


कुल सचिव, महाराष्ट्रातील सर्व अकृषि विद्यापीठे 


S 


प्राचार्य/ संचालक, सर्व शासकीय (स्वायत्त/अस्वायत्त) अभियांत्रिकी महाविद्यालये / 
तंत्रनिकेतने / औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये (संचालनालयामार्फत) 


> 


प्राचार्य, सर्व शासन अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने/वास्तुझास्त्र 
महाविद्यालये (संचालनालयामार्फत) 


सर्व मंत्रालयीन विभाग 


2 


qoyud विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण/ सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
(संचालनालयामार्फत) 


११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१२)सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१३)अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१४) निवड नस्ती/ तांशि-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


